महाराष्ट्र शासन 


क्र:ःअतिका-२०१९/प्र.क्र.४०/आस्था-२, 
मराठी भाषा विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १० एप्रिल,२०१९ 


संदर्भ : १) मराठी भाषा विभाग आदेश क्र. बदली-२०१७/प्र.क्र.५/२०१७/आस्था-२, 
दि.३१ मार्च,२०१७. 
२) या कार्यासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक १५.३.२०१९ चे शासन आदेश. 


आदेठा 


भाषा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील भाषा संचालक (गट-अ) या पदाचा 
अतिरिक्त कायर्भार या विभागातील श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, अवर सचिव यांचेकडे संदर्भाधीन 
शासन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेला होता. 

श्री. जाधव, अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग यांच्या दिनांक २७.३.२०१९ च्या 
विभागास प्राप्त झालेल्या पत्रास अनुसरुन श्री. जाधव, अवर सचिव यांचेकडील भाषा संचालक 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सदर आदेशाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आणण्यात येत असून 
सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार विभागातील श्रीमती नं. मा. राऊत, अवर सचिव यांचेकडे 
आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०४१०१०५८१३५१३३ असा आहे. 


हे आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः : अतिका-२०१९/प्र.क्र.४०/आस्था-२ 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


डु Digitally signed by 
Aparna Arvi nd Aparna Arvind Gawde 


Date: 2019.04.10 
Gawde 11:33:41 +05'30' 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव,अवर सचिव,मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
२) श्रीमती नं. मा. राऊत, अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई 

६) सहसचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा. मंत्री(मराठी भाषा विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (भाषा संचालनालयामार्फत) 

९) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) विभागीय सहायक, भाषा संचालक/सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय 

पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई (भाषा संचालनालयामार्फत) 

११) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


